RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ५६ ] ] 


गुरुवार , जून १० , २०२१ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० जून २०२१ . 


अधिसूचना 


वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ . 


क्रमांक वक्फ २०२० / प्र.क्र .१०५ / कार्यासन -४ . ज्याअर्थी , सद्य : स्थितीत बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवावर 
दोन मुस्लिम सदस्य कार्यरत आहेत ; 

व ज्याअर्थी , या दोन सदस्यांपैकी ॲड . आसिफ शौकत कुरेशी यांची वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ ( १ ९९ ५ चे ४३ ) च्या 
कलम १४ च्या उप - कलम ( १ ) च्या पोट - कलम ( बी ) मधील उप कलम ( i ) मधील तरतुदीनुसार “ महाराष्ट्र आणि गोवा बार 
कौन्सिलचे मुस्लिम सदस्य ” या संवर्गातून शासन अधिसूचना , अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक वक्फ 
२०१७ / प्र.क्र .८५ / का .४ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ , औरंगाबाद वर सदस्य म्हणून 
नियुक्ती करण्यात आली होती आणि कालांतराने शासन अधिसूचना , अल्पसंख्याक विकास विभाग , क्रमांक वक्फ 
२०१ ९ / प्र.क्र .१५८ / का .४ , दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ त्यांना काढून टाकण्यात आले ; 

आणि ज्याअर्थी , अॅड . आसिफ शौकत कुरेशी यांना काढून टाकल्यामुळे रिक्त झालेले उक्त मंडळाचे सदस्य पद 
भरणे महाराष्ट्र शासनाला उचित वाटते ; 

व ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाचे समाधान झालेले आहे की , उक्त अधिनियमातील कलम १४ च्या उप - कलम ( १ ) च्या 
खंड ( बी ) मधील उपखंड ( ii ) मध्ये उल्लेख करण्यात आल्यानुसार “ संबंधित राज्याच्या बार कौन्सिलचे मुस्लिम सदस्य ” 
या प्रवर्गातून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी निर्वाचक गणाचे गठन करणे यथार्थपणे 
व्यवहार्य ठरणार नाही ; 


भाग चार - अ - ९३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून १० , २०२१ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून , वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ ( १ ९९ ५ चा ४३ ) यामधील कलम १४ च्या उप कलम ( ९ ) व उप कलम ( १ ) 
मधील खंड ( ब ) मधील उपखंड ( तीन ) तसेच कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन तसेच 
मा . मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर येथील याचिका क्रमांक २४०/२०२० च्या अंतीम निर्णयाच्या अधिन 

राहून 
अॅड . आसिफ शौकत कुरेशी यांच्या वक्फ मंडळाच्या सदस्यत्वाच्या उर्वरित कालावधी करिता याद्वारे अॅड . अहेमदखान 
उस्मानखान पठाण यांची “ संबंधित राज्याच्या बार कौन्सिलचे मुस्लिम सदस्य ” या संवर्गातून , पनचक्की , औरंगाबाद येथे 
मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर एक सदस्य म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिनेश सोनवणे , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून १० , २०२१ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४३ 


३ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th June , 2021 . 


NOTIFICATION 


WAQF ACT , 1995 . 


No. Waqf 2020 / C.R.105 / Desk - 4. — Whereas , at present there are two Muslim Members of the 
Bar Council of Maharashtra and Goa ; 


And whereas , out of the said two members , Advocate Asif Shaukat Qureshi was appointed as 
a Member on the Maharashtra State Board of Waqfs , Aurangabad from the category of “ Muslim 
Members of the Bar Council of Maharashtra and Goa " mentioned in sub - clause ( iii ) of clause ( b ) of 
sub - section ( 1 ) of section 14 of the Waqf Act , 1995 ( 43 of 1995 ) ; vide Government Notification , 
Minorities Development Department , No.Waqf 2017 / CR 85 / Desk - 4 , dated 19th September 2017 
and was subsequently removed vide Government Notification , Minorities Development 
Department No.Waqf 2019 / CR 158 / Desk - 4 , dated 4th December 2019 ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to fill the vacancy of the 
office of the member of the said Board created by removal of Advocate Asif Shaukat Qureshi ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that it is not reasonably practicable 
to constitute an electoral college for the said category of " Muslim Members of the Bar Council of 
Maharashtra and Goa " mentioned in sub - clause ( iii ) of clause ( b ) and sub - section ( 1 ) of section 14 
of the said Act . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 9 ) read with sub - clause ( iii ) 
of clause ( b ) of sub - section ( 1 ) and sub - section ( 3 ) of section 14 and section 21 of the Waqf Act , 
1995 ( 43 of 1995 ) , the Government of Maharashtra hereby nominates Advocate Ahmedkhan 
Usmankhan Pathan , Member of Bar Council of Maharashtra and Goa from the category of 
“ Muslim Members of the Bar Council of concerned State ” as a Member of the Maharashtra State 
Board of Waqfs having its headquarters at Panchakki , Aurangabad for remainder of the term of 
Advocate Asif Shaukat Qureshi , subject to the result of Writ Petition No.240 of 2020 filed in the 
Hon'ble High Court of Judicature at Bombay , Nagpur Bench . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DINESH SONAWANE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


